भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) योजनेंतर्गत 
मंजूर "To form Childrenes Parliaments in 
EMRS and selected Ashram schools” या 


योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वाना मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: केंद्रीय -२०१९/प्र.क्र.३९/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २९/११/२०१९ 


संदर्भ- 


१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.NO.99094/09/2098-Grants, दि.११.०३.२०१९ 

२. आदिवासी विकास far, are निर्णय क्रमांक केंद्रीय २०१९ /प्र.क्र.६३/ का-१९ ,दि.२९/०६/२०१९ व 
दि.२३/०७/२०१९ 

३. आदिवासी विकास four sre निर्णय क्रमांक केंद्रीय २०१९ /प्र.क्र.३९/ का-१९ ,दि.१३/०९/२०१९ 


प्रस्तावना- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळा 
या ठिकाणी बाल संसद (Childrens Parliaments) स्थापन करण्याचा Monfort Social Institute संस्थेमार्फत 
"To form Children's Parliaments in EMRS and selected Ashram schools” ही योजना 
राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये मंजुरी देण्यात आळेली आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


१. संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासननिर्णयामध्ये “ राज्यातील सर्व एकलव्य निवासी शाळा व नाशिक, धारणी, 
डहाणू, आणि गडचिरोली या चार प्रकल्पातील काही निवडक आश्रमशाळा अशा एकूण ६० शाळांमध्ये व दुस- 
या टप्प्यामध्ये उर्वरित सर्व शासकीय आश्रमशाळांचे विद्यार्थी , मुख्याध्यापक/ प्राचार्य" असा उल्लेख असलेल्या 
सर्व ठिकाणी, 


त्याऐवजी 

राज्यातील ०७ एकलव्य निवासी शाळा व नाशिक, धारणी, डहाणू, गडचिरोळी कळवण, अहेरी, 
भामरागड या प्रकल्पातील निवडक ४८ आश्रमशाळा अशा एकूण ५५ शाळांमध्ये बाळ संसद स्थापन करण्यात 
येईल व असे वाचावे. 


२. योजना अंमलबजावणी कार्यपद्धती मधील ot २ मधील मुद्दा क्रमांक २ “दुस-या टप्प्यामध्ये उर्वरित 
आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक /प्राचार्य/नामनिर्देशित व्यक्‍ती यांना Children's Parliament ची पद्धती व 
Harare प्रशिक्षण दिले जाईल जेणेकरून त्यांना आपल्या शाळेमध्ये Children's Parliament स्थापन करणे 
शक्‍य होईल”. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय -२०१९/प्र.क्र.३९/का-१९ 
ऐवजी 

दुस-या टप्प्यामध्ये शासननिर्णयामध्ये नाशिक, धारणी, डहाणू, गडचिरोली कळवण, अहेरी, भामरागड 
प्रकल्प कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील उर्वरित आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक /प्राचार्य व निवडक शिक्षक 


यांना Children's Parliament ची पद्धती व आडायाचे प्रशिक्षण (eS जाईल जेणेकरून त्यांना आपल्या शाळेमध्ये 
Children's Parliament स्थापन करणे शक्‍य होईल असे वाचावे 


३. योजनेच्या अटीं व शर्ती मधील मुद्दा क्रमांक ७ “प्रशिक्षणाचे नियोजन, स्थळ निश्चिती अंमलबजावणी 
यंत्रणा प्रकल्प कार्यालयाच्या सहाय्याने करेल. प्रशिक्षण स्थळ, प्रशिक्षणार्थींचा राहण्याचा जेवणाचा व इतर 
अनुषंगिक खर्च करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची राहील. सदर खर्च हा आश्रमशाळा समूह 
योजना मधून करण्यात यावा”. 
ऐवजी 

प्रशिक्षणाचे नियोजन ,स्थळ निश्चिती अंमलबजावणी यंत्रणा प्रकल्प कार्यालयाच्या सहाय्याने करेल. 
प्रशिक्षण स्थळ, प्रशिक्षणार्थींचा राहण्याचा जेवणाचा व इतर अनुषंगिक खर्च करण्याची जबाबदारी आदिवासी 
विकास विभागाची राहील.सदर खर्च हा आश्रमशाळा समूह योजना आश्रमशाळा समूह ASAT, SATAY २२२५ 
डी. 938-(08) अंतर्गत प्राप्त निधीमधून खर्च भागविण्यात यावा असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक पत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९११२९११४७५९९१२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh oe sn 
Shivaji Jadhav = mtr is 
(संतोष जाधव 
कार्यासन अधिकारी 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य,यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य,यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्‍त,आदिवासी विकास ,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

५. आयकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक,अमरावती,नागपूर 

९. प्रकल्प अधिकारी सर्व, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१०. Monfort Social Institute संस्था 

११. संगणक समन्वयक, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय ,मुंबई 

१२. निवड नस्ती (कार्या-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


